महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट अ मधील 
अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा संवर्गाची 
दिनांक १.१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 

महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची २६१८/प्र.क्र. ४०१/सेवा २ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई ७०० ००१ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची २६१८/प्र.क्र. ४०१/सेवा २ 
दि.१४.११.२०१८ 

शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट अ मधील अतिरिक्‍त संचाळक आरोग्य सेवा (वेतनश्रेणी 
रु. ३७४००-६७००० ग्रेड पे रु. ८७०० ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१८ रोजीची अंतरिम 
ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन दि.१४.११.२०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या 
ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने ज्या अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असतील त्यांना १ महिन्याच्या आत शासनास सादर 
करण्यासाठी दि.१४.११.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकान्वये कळविण्यात आले होते. तथापि, सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत 
आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत. 

आता अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा या संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या विवरणपत्र अ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार अंतिम करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१३११५२२३१६३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vishnudas 11100 ee 
Health Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
p d | e k हर Hr aaa a 
(1 N | la O Dine Saeorie aac osoanesena teeuaeaee 
dl 7576e78d1 9fa8f6cb952bb04a0, cn=Vishnudas 
Ghodke ना 2 ceca 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई 
२. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई 
३. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी 


५. संबंधीत अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत ) 
६. निवड नस्ती (सेवा २) 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची २६१८/ प्र.क्र. ४०१/सेवा २, दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


महाराष्ट्र वैद्यकोय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतनश्रेणी रु.३७,४००-६७,००० ग्रेड पे ८७००) मधील अतिरिक्‍त पदावर दि. १.१.२०१८ रोजी 
कार्यरत असलेल्या अधिका-यांची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची 


अ.क्र. | जेष्ठता | वैद्यकोय अधिकाऱ्याचे नाव | प्रवर्ग | जन्म | नियुक्ती | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता | सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक | अभिप्राय 
क्रमांक (नियुक्‍ती | तारीख | दिनांक मार्ग । दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नंतर (सरळसेवा/ । ज्येष्ठतेचा 
प्रवर्ग पदोन्नती) | मानीव 
बदलला दिनांक 
असल्यास 
दिनांक) 
षि २ हिं षु & Es ८ ९ [=| Ea 
निरंक 


एकूण मंजूर | सरळसेवा-१ पदोन्नती-२ 
पदे 
भरलेली | रिक्‍त | भरलेली Raa 
3 Lee | fae | foe | 2 


अतिरिक्त संचालक या संवर्गातील दि. १.१.२०१८ रोजीची मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्‍त पदे याबाबतचा तपशील 


